कामगार न्यायालय, अकोला या 
कार्यालयाकरीता जागा भाडयाने 
घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. औन्यामुं-०४२४/प्र.क्र.४९/कामगार-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ /०५/२०२४. 


वाचा :- १) प्रभारी प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.औन्यामुं/आस्था-२/८५८, 
दिनांक ०३.०४.२०२४. 
२) सहायक महाप्रबंधक (योजना) भारत संचार निगम, अकोला यांचे पत्र क्र. TZ-I/GMT 
AKL/Rent out/23-28/89 दि. १६.०१.२०२४ 
३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला यांचे पत्र क्र. १८७०/चिशा/२०२४ 
दि. २८.०२.२०२४ 


शासन निर्णय :- 

कामगार न्यायालय, अकोला या कार्यालयाकरिता भारत संचार निगम यांच्या मालकीची अकोला 
जिल्हा न्यायालयाच्या समोरील CTO Compound Telephone Exchange येथील तळमजल्यावरील 
३५५५.५ चौ. फुट जागा, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला यांनी त्यांचे पत्र क्र. 
१८७०/चिझा/२०२४ दि. २८.०२.२०२४ अन्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार दरमहा रु.१,६०,०००/-(इतर कर 
वगळून) भाडे आकारुन भाडयाने घेण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच शासन नियमाप्रमाणे 
भाडेरकमेवर १८ % दराने वस्तू व सेवा कर अदा करण्यासही मान्यता देण्यात येत आहे.॥ 
a वरील बाबीवर होणारा खर्च उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग मागणी क्र. के-४, मुख्यलेखाशीर्ष, 
“२२३०-कामगार व सेवायोजन-०१-कामगार-१०१-औद्योगिक संबंध - ०० - ०२ कामगार न्यायालये (२२३०० 
४८८) १४ भाडेपट्टी वकर ” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदरचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ चा भाग पहिला, उपविभाग एक 
मधील अ.क्र.१० नियम ११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियमावली १९६५ च्या नियम १४७ (क) खालील 
टिप-१ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५१४१२३४२६६६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPALI UPENDRA JAPE 
D ) F E PA | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=735d6d81d9099a643dc5a1e7e261a6ea60ad4418817bd25d 
02db4654ea8c8e1 1, postalCode=400032, st=Maharasht 


UPENDRA JAPE isin 
(दीपाली जपे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 
प्रत रवाना :- 
१) अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई 
२) सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अकोला 


शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं-०४२४/प्र.क्र.४९/कामगार-६ 


३) न्यायाधिश, कामगार न्यायालय, अकोला. 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर). 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 

६) निवड नस्ती (कामगार-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


